शासन परिपत्रक- 


गृहनिर्माण विभागांतर्गतच्या अधिसूचित सेवांचे 
Business Process Re - engineering करण्याकरता 
विभागातील तज्ञ व्यक्तींचा अभ्यास गट नेमणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२४/सं.क्र.०६/प्रशासन-४, 
सहावा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. १२ ऑगस्ट २०२४ 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावधी संदर्भात मा.मुख्य आयुक्‍त, 
राज्य सेवा हक्क आयोग यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गृहनिर्माण विभागांतर्गतच्या अधिसूचित सेवांचे 
Business Process Re-engineering करण्याकरीता विभागातील तज्ञ व्यक्तींचा अभ्यास गट नेमण्याबाबत 
निर्देशित करण्यात आले आहे. सदर निर्देशास अनुसरुन खालीलप्रमाणे अभ्यास गटांची नेमणूक करण्यात येत 


आहे. 


(१ झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडील सेवांसाठी खालीलप्रमाणे अभ्यासगट नेमण्यात येत आहे. 


अभ्यासगट 
अ.क्र अधिका-यांचे नाव व पदनाम पद 

हि श्री.संदिप देशमुख , सचिव, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई अध्यक्ष 

2  श्री.आर. बी. मिटकर, उप मुख्य अभियंता,झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, सदस्य 
बृहन्मुंबई 

३ _ | at. संजय निरभवणे, उपसंचालक अभिलेख,झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, सदस्य 
बृहन्मुंबई 

४  । श्री.बाळासाहेब तिडके, उपजिल्हाधिकारी (वि.क.) झोपडपट्टी पुनर्वसन सदस्य 
प्राधिकरण, बृहन्मुंबई 

५ _ श्रीमती. संध्या बावनकुळे, सहाय्यक निबंधक, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, सदस्य 
बृहन्मुंबई 

६ । श्री.हर्षद कराडे, माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, सदस्य 
बृहन्मुंबई 

७  श्री.डॉ.मोहन नळदकर, सक्षम प्राधिकारी-३, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, | सदस्य सचिव 
बृहन्मुंबई 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/सं.क्र.०६/प्रशासन-४, 


(२) महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) या कार्यालयाकडील सेवांसाठी खालीलप्रमाणे अभ्यास 


गट नेमण्यात येत आहे. 
अभ्यासगट 
अ.क्र अधिका-यांचे नाव व पदनाम पद 
| श्री.अनिल वानखेडे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व अध्यक्ष 
क्षेत्रविकास प्राधिकरण. 
२ | श्री.भूषण देसाई, उपमुख्य अभियंता, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास सदस्य 
प्राधिकरण. 
३ | श्री. रुपेश राऊत, कार्यकारी अभियंता, (मुंबई इमारती दुरुस्ती व पुर्नरचना सदस्य 
मंडळ) 
४ । श्रीमती सविता बोडके, मुख्य माहिती संचार व तंत्रज्ञान अधिकारी सदस्य 
4 सचिव, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदस्य 
सचिव 


(३) अभ्यास गटाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल- 
(१ अधिसूचित सेवा नागरीकांना सुलभतेने पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुलभ व सुरळित करण्यासाठी 
Business Process Re-engineering करणे. 
(रो Common Application form तयार करणे. 
(३) Digi-Locker शी सेवा संलग्न करण्यासाठी कार्यपध्दतीलळ विकसित करणे. 
(४) अधिसूचित सेवांबाबत अभिलेख जतन करण्याबाबत कालावधी निश्चित करणे. 
(४ अहवाल सादर करण्यासाठी कालावधी - 
उपरोक्‍त अभ्यास गटांनी आपला अहवाल तीन महिन्यात शासनास सादर करावा. 
(५) सदर अभ्यास गटास आवरऱयकतेनुसार बैठका घेता येतील. 
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२४०८१२१३००५४७९०९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUNIL VITTHAL UKIRADE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOUSING 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f1675ab906bc1 ceaccfbc91a08ebb 1 af88bab8226074b0ac8 


613e6304e94f278, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


U K| R A D F serialNumber=902164C64C3FBA37F940B9E5A180D28DD1440382E 
63E7302A5E29F41123A9B06, cn=SUNIL VITTHAL UKIRADE 
Date: 2024.08.12 13:15:34 +05'30' 
(सुनिल उकीरडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 


१) मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, पाचवा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


IRA परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/सं.क्र.०६/प्रशासन-४, 


) मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण यांचे स्वीय सहायक, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण,मुंबई. 

) मुख्य कार्यकारी कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई. 

६) संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान , सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई . 

) संचालक, महाआयटी, मुंबई. 
) राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूना hs (NIC), महाराष्ट्र, ११ वा मजला, नविन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
) उप सचिव (श्री.तुंबारे/ श्री.कवडे),गृहनिर्माण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१०) निवडनस्ती (प्रशासन-४) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


